केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत 
प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२८६) 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २४०१बी२९५) 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. ४० /अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ मार्च, २०२१ 


वाचा :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२० 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) केंद्र शासन, कृषि आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.९०.१८-१०/२०२०-३8७-॥ 
(-5-८४६३४), दि.११.८.२०२० 
४) कृषि व पदुम विभागाची नस्ती क्र.प्रकृसि-०५२०/प्र.क्र.५८ (भाग-२)/१४-ओ 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) या योजनेंतर्गत 
अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २४०१ पीक संवर्धन, ७८९, 
अनुसूचित जातींसाठी fests घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (२१) 
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष 
२४०१बी२८६, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.२४००.०० लाख तर (०१) (२२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति 
थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२९५, ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रु.१०००.०० लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १६ एप्रिल, २०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना 
विषाणूमुळे उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता निधी 
वितरणाची कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत 
योजनांच्या ३३ टक्के मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. या अनुषंगाने कृषी व पदुम 
विभागाच्या संदर्भाधीन नस्तीवर वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन व कृषी व पदुम विभागाच्या 
संदर्भाधीन क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी 
(०१) (२१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिंचन) (केंद्र हिस्सा ६०%) (कार्यक्रम) 
लेखाशिर्ष २४०१बी२८६, ३३-अर्थसहाय्य खाली रु.१४४०.०० लाख तर(०१) (२२) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन 
योजना- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्मसिचन) (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष २४०१बी२९५, ३३- 
अर्थसहाय्य खाली रु.१०००.०० लाख इतका असा एकूण रु.२४४०.०० लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख म्हणून सचिव ( कृषी व पदुम) विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS) 
वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२०/प्र.क्र. vo /अर्थसंकल्प (विघयो) 

२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९ मुळे 
राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची WIA असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, सामाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावी. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.१३१/ 
२०२०/व्यय-१४, दि.४.२.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३२२१२०५३९५७२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. acai 
ASHWINI BHIMRAO ८ 
YAMGAR nie cer रि 
(अश्विनी यमगर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) प्रधान सचिव (कृषी), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

2) आयुक्त, कृषी, महाराष्ट्र राज्य 

३) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४) सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

५) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 

६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/ नागपूर 

७) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग. 


